असे काय आहे, जे दिसत नाही, पण असले तरी जाणवते, आणि नसले तरी समजते. ओळखलं? वारा ! मंद, गार, सोसाट्याचा, 
वादळी, अल्लाहदायक, तुफानी, खट्याळ, किती प्रकारचा वारा! पुस्तक खिडकीत ह्या खेपेला तुमच्या भेटीला वारा आला आहे! 


गोष्ट ऐकूया 


6+ वर्ष । ज्योत्सना प्रकाशन 


वेड्या वाऱ्याला हाताशी धरून चेटकीण गावात धुमाकूळ 
घालण्याचा प्रयत्न करते. तिचे दुष्ट कारस्थान कोण हाणून पाडेल? 
काचकिरडे की पायमुरडे....ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


करून पाहूया 


6+ वर्ष 


|| वाऱ्याची दिशा 
| ॥। दाखवणारे. यंत्र 


(वातसूंचक) 
2-9 


>>>. 


वारा कुठल्या दिशेने वाहतो? एक वाळलेले पान चुरगळा आणि त्याचे 
तुकडे हवेत उडवा. आता सांगता येईल का? वाऱ्याची दिशा अचूक 
दाखवणारे, वातसूचक यंत्र तयार करू या. कृती करण्यासाठी चित्रावर 
क्लिक करा. 


fe fs fe 


पुस्तक खिडकीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला? आम्हाला कळवण्यासाठी आणि subscribe 
करण्यासाठी शेजारी पत्राच्या चिन्हावर क्लिक करा. 


गोष्ट वाचूया 


3+ वर्ष । प्रथम बुक्स 


आपल्याला वारा दिसत नाही, पण तो आहे हे नक्की समजते. 
कोणकोणत्या गोष्टींतून वारा आहे हे कळते? सुरेख चित्रे असलेल्या ह्या 
पुस्तकातून वाऱ्याच्या करामती पाहू या. गोष्ट वाचण्यासाठी चित्रावर 
क्लिक करा. 


मोठ्यांसाठी 


इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ एडुकेशन 


मुलांमध्ये शास्त्राची 'जाण' यावी म्हणून हे पुस्तक तयार केले आहे. 
पुस्तकाचा उपयोग करून, गटांमधून, मुलांनी वस्तू, कृती आणि कल्पना 
यांच्या साहाय्याने नवीन रचना कराव्यात, नवीन नमुने शोधून काढावेत. 
हात, बुद्धी, मन, कल्पना आणि जाण यांचा समन्वित उपयोग करावा, है 
ह्या पुस्तकाचे उद्दिष्ट आहे. वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


Bs शे ४ 


a जिज्ञासा किड्स, पुणे हः 
www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/jidnyasakKids 


